गृह विभाग, शासन निर्णय, 
क्रमांक:ःएफएसएल-०४२०/प्र.क्र.२७/पोल-४, 
दिनांक २७ नोव्हेंबर,२०२० चे शुध्दीपत्रक. 


महाराष्ट्र शासन 
गृह विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्रमांक:ःएफएसएल-०४२०/प्र.क्र.२७/पोल-४, 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक:-१५ डिसेंबर, २०२० 


Met: गृह विभाग,शासन निर्णय, क्रमांक:ःएफएसएल-०४२०/प्र.क्र.२७/पोल-४,दि.२७.११.२०२०. 


संदर्भाधीन शासन निर्णयासोबतच्या विवरणपत्र क्रमांक-१ मधील अ.क्र.१ ते ६ साठी रकाना 
क्र.६ मध्ये नमूद करण्यात आलेला अधिसंख्य पदावर वर्ग केल्याचा दिनांक हा "२१.१२.२०१९" असून, 
याऐवजी "दिनांक ३१.१२.२०१९" असा वाचावा. 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या ७१/.॥80 १9.०४. या 
संकेतस्थळावर उपलब्ध करण्यात आले असून, त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक 
२०२०१२१५१५४६३९७८२९ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन 
काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 
Somnath 111 


2.5.4. 1bc3bed55a48ddbdaad925a6651c5d43a1 
2d84cf305d3ff791ea7f 


ialNumber=17e9c3c1 ef20b007fefc5a1fl ecde6 9/06 1648d4f 
a S a n (0 a | e 897d5822e9f0e56899502e0, 


2020.12.15 15:52:30 +05'30' 


(सोमनाथ GER) 
अवर सचिव, AERTS हासन 


प्रति, 
१. महासंचालक (न्यायिक व तांत्रिक),१८ वा मजला, नविन प्रशासकिय इमारत,मंत्रालय,मुंबई-३२. 
२. संचालक, न्यायसहायक वैज्ञानिक प्रयोगशाळा संचालनालय, महाराष्ट्र राज्य, मुंबई. 
३. महालेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता/ळेखा परिक्षा), महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर. 
४. संचालक, लेखा व कोषागरे,मुंबई. 
५. अधिदान व लेखा अधिकारी,बांद्रा,मुंबई-४०० ०५१. 
६. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
७. उप सचिव,सामान्य प्रशासन विभाग (कार्यासन १६-ब),मंत्राळय,मुंबई. 
८. निवडनस्ती पोल-४. 


